Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३९ ] गुरूवार , डिसेंबर ३, २०१५/अग्रहायण १२ , शके १९३७ [पृष्ठे १, किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . २३७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . जिकागो-नपाप्र- कावि - ८१८- २०१५. 

गोंदिया जिल्ह्यातील नगरपंचायती अर्जुनी/ सडक अर्जुनी/ देवरी / गोरेगांव येथील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी 
घेण्यात आली. महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगर पंचायत ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) नियम , १९८१ मधील नियम ७- अ चे तरतूदी नुसार अध्यक्षांचे नांवे 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी व महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( ४ ) अन्वये उपाध्यक्षाचे नाव 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहिर करतो की , नगर पंचायत 
अर्जुनी / सडक अर्जुनी / देवरी/ गोरेगांव याकरिता खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड करण्यात आलेली आहे. नवनिर्मित अध्यक्ष 
व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ पुढील अडीच वर्षाचा राहील . 

अनुसूची 
नगर पंचायतीचे नाव नाव 

पदनाम 

( ३) 
अर्जुनी सौ . पोर्णिमा कृष्णा शहारे 

अध्यक्ष 
श्री .विजय नामदेवराव कापगते 

उपाध्यक्ष 
सडक अर्जुनी सौ . रिता अजय लांजेवार 

अध्यक्ष 
श्री . महेन्द्र राधेश्याम मसराम 

उपाध्यक्ष 
देवरी सौ . सुमन छोटेलाल बिसेन 

अध्यक्ष 
श्री . ओमप्रकाश श्रावण रामटेके 

उपाध्यक्ष 
गोरेगांव सौ . सीमा राहुल कटरे 

अध्यक्ष 
श्री . आशिष लक्ष्मीकांत बारेवार 

उपाध्यक्ष 


( २ ) 


गोंदिया : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ . 
ना . - एक - अ-१ ( १७२४). 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004 . 


